पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील सेवानिवृत्ती वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२२ 

३. शासन पत्र क्र. जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.१३०/पापु-२३, दिनांक २६ मे, २०२३. 

४. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु-२३, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. 


प्रस्तावना:- 
जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरुन सेवानिवृत्त झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ 


नोव्हेंबर, २०२२ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 


संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यासंदर्भात स्वतंत्र आदेठा निर्गमित करण्यात येत 


असल्याचे संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नमूद करण्यात आले होते. 


त्यानुषंगाने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी सन २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु- २३ 


च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधान मंडळासमोर पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात 


आला होता. पुरवणी मागणीद्वारे सदर प्रयोजनासाठी निधी अर्थसंकल्पित झाला असून वित्त 


विभागाने उपलब्ध केलेल्या निधीपैकी रु.४२१.९२ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन दिनांक 


३.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता पुढील खर्चासाठी ज्या जिल्हा परिषदांनी अचूक माहिती सादर करुन निधीची मागणी 


केली आहे, अशा जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- खालीलप्रमाणे ५ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना 


सोबतच्या सहपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक 


वर्षातील सेवानिवृत्ती/कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ०४, निवृत्तीवेतन 


विषयक खर्च या उद्दीष्टाखाळी पुढीलप्रमाणे एकूण रुपये १,७३,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक 


कोटी ded लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


सेवानिवृत्त | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ.क्र. जिल्हापरिषद । कर्मचाऱ्यांची करण्यात येत असलेला निधी 
संख्या रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 9 | ? 2 & व 
ca ठाणे ३० १२,००,०००/- | रूपये बारा लाख फक्त 
2 | सांगली ५६ (90 ,00,000/- रूपये सत्तर लाख फक्त 
३ | छत्रपती संभाजीनगर २४ ४२,००,०००/- | रूपये बेचाळीस लाख wad 
४ | बीड १४ ९,००,०००/- रूपये नऊ लाख फक्‍त 
५ | भंडारा ४० ४०,००,०००/- | रूपये चाळीस लाख फक्‍त 
एकूण १६४ १,७३,००,०००/- |रुपये एक कोटी त्र्याहत्तर लाख फक्त 


२. संदर्भाधीन दिनांक 30.09.2023 च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये 


अंतर्भूत असलेल्या व सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय असलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मासिक सेवानिवृत्ती वेतनासाठी किंवा कुटुंबनिवृत्ती वेतनासाठी 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु- २३ 


सदर निधी वापरण्यात यावा. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये अंतर्भूत 


नसलेल्या अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनासाठी सदर निधीचा वापर करु नये. 


सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या यापूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी सदर निधीचा वापर करु नये. 


३. दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये अंतर्भूत 


असलेल्या व परिभाषित अंडादायी निवृत्तीवेतन योजना (DCPs) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 


योजना (NPS) लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी या निधीचा वापर करु नये. 


४. उपरोक्त परिच्छेद (२) व (3) मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचे संबंधित जिल्हा 


परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्याशिवाय पुढील निधीचे वितरण 


करण्यात येणार नाही. 


५. विहित प्रयोजनाव्यतिरिकक्‍त अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती 


वेतनासाठी सदर निधीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, या वित्तीय अनियमिततेसाठी 


जबाबदारी निश्चित करुन शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. सदर प्रकरणी झालेल्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 


वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 


येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 


प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 


0॥॥॥७ पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


छ. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 


शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 


सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु- २३ 


हर या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 


२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 


नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 


कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ०४- निवृत्ती वेतनविषयक खर्च (अनिवायी)” 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९८/व्यय-३, दिनांक ११.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनुसार तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8099॥॥8.90०५.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११६११५३४९४१२८ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
B A | A A H F B B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2 
970b24702e05968e19f, postalCod 


400032, st=Maharasht 
serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC9828471B 
3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, -BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.01.16 12:27:16 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, AERIS -9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ. संभाजीनगर/ 


सांगली/धाराशिव/जळगांव/अकोला/ नांदेड/बीड/भंडारा 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/छ.संभाजीनगर / 


सांगळी/धाराशिव/जळगांव/अकोला/ नांदेड/बीड/भंडारा 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पाळघर/छ. संभाजीनगर/ 


सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/ नांदेड/बीड/भंडारा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु- २३ 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छ. संभाजीनगर / 
सांगळी/ धाराशिव/जळगांव/अकोला/ नांदेड/बीड/भंडारा 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-बजेट-१२२३/प्र.क्र.६२/पापु-२३, दिनांक १६ जानेवारी,२०२४ सोबतचे 
सहपत्र 
जिल्हा परिषदांच्या पाणीपुरबठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी) 
आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची यादी 


सेवानिवृत्ती /मयत 
अ.क्र. नाव पद दिनांक 
ठाणे जिल्हा परिषद 
१ [| श्रो. संतोष भिकू लुटे fate |३१.०५.२०१९ 
२ श्री. विठ्ठल अंतू शिरोशी मजूर ३१.०५.२०१९ 
३  ।श्रो. बबन नामदेव विश मजूर ३०.०६.२०१२ 
४ a. कमळू नामदेव भेरे मजूर ३१.०५.२०२० 
५. श्री. हरिश्चंद्र दत्तू टेंभे मजूर ३१.०५.२०१९ 
६ [Sit काशिनाथ हाशा भगत व्हॉलमन ३०.०४.२०१९ 
७ ।श्री. चितामण तुकाराम व मजूर ३१.०५.२०१६ 
८ [at हशा दुदा व मजूर ३१.१०.२०१६ 
९ | श्री. जगन्नाथ मंगळ भोड मजूर ३१.०५.२०१९ 
१० ail. गंगाराम नामदेव चोधरो मजूर ३१.१२.२०१८ 
११ a. बाळकृष्ण तुकाराम मिरव॒ मजूर ३१.०५.२०१६ 
१२ ।श्री. बुधाजी जानू ae मजूर ३१.०५.२०१६ 
१३ | श्री. मदन बाळकृष्ण सुरोशी मजूर ३१.०५.२०२० 
१४ ath. सुरेश लक्ष्मण कुलकणी पंपचालक ३०.०७.२०१८ 
१८५ [St दामू लाडक्या धोडी मजूर ३०.०६.२०१८ 
१६ | श्री. सुरेश लक्ष्मण Sis मजूर २७.०९.२०२० 
१७ । श्री. प्रदीप चुडामण प फिटर ३१.०५.२०२१ 
१८ | ait. कुंडलिक विठु डुब मजूर ३१.०५.२०२१ 
१९ fail. सुरेश महादू भिंगारदिवे मजूर ३१.०५.२०२१ 
२० ail. माणिक बाबु भेरे मजूर ३०.०४.२०२३ 
२१ ah गुरुनाथ शिवराम भेरे मजूर ३०.०६.२०२३ 
२२ ।श्री. दिलीप भिकाजी जाधव मजूर ३१.०५.२०२२ 
२३ [at चंद्रकांत बाबू शिव मजूर ३१.०५.२०२२ 
२४ | st. नाथा काळू भगत मजूर ३१.०७.२०२२ 
२५ at. साईनाथ विठठल चौधरी मजूर ३१.०५.२०२२ 
२६ | श्री. भास्कर भाऊ जाधव मजूर ३१.०५.२०२२ 
२७ | श्री. सुनिल यादव सोनावणे मजूर १९.०५.२०२१ 
२८ | श्री. बाळाराम नारायण रोहणे मजूर ३१.०७.२०२२ 
२९ | श्री. ज्ञानेश्‍वर विठ्ठल भोई मजूर ३०.०४.२०२२ 
३० ail. शांताराम महादू कोदे मजूर ३१.०५.२०१६ 
सांगली जिल्हा परिषद 

३१ । श्री. बाबासो रायाप्पा शितगोळ लॅब. असि. ३१.०५.२०१३ 
३२ ।श्री. नामदेव रामचंद्र डिस पंप ऑप ३१.१०.२०१२ 
३३ | श्री. बाळासाहेब ज्ञानू १ पंप ऑप ३१.०५.२०१६ 
३४ at. शहाजी विष्णू सुर्यवंशी मजूर ३१.०५.२०१६ 


३५ | श्री. रामचंद्र शिवाजी पवार मजूर ३१.०७.२०१९ 
३६ | श्रो. सुरेश नामदेव बेडडे [HTT ३१.०६.२०२० 
३७ [ail सी. एस. निकम मजूर ३१.०५.२०२० 
३८ | श्री. मधुकर नामदेव कुंभार मजूर ३१.०६.२०१३ 
३९ श्री. सुशगोविदकोळी ढ।|मजूर ३१.०५.२०१३ 
४० | श्री.विनायक धोंडी कांबळे मजूर ५.०७.२००५ 

४१ [a ज्ञानू धोंडी शि मजूर ७.०७.२००५ 
४२ | श्री. मोहन यशवंत चव्हाण मजूर ३१.०५.२०१४ 
४२ |श्री.मोहनगोविंदकोळी |मजूर ३०.०६.२०१४ 
४४ | श्री. सतिश विष्णु कुंभार पंप ऑप ३१.०५.२०१५ 
४५ |।श्री. शिवाजी आनंदा माळ लॅब. असि. ३१.०५.२०१६ 
४६ । श्री. प्रभुदास बापु पोळ मजूर ३१.०५.२०१७ 
४७ ।श्री.दिनकर नामदेव कुंभार मजूर ३०.०६.२०१९ 
४८ | श्री. महादेव नारायण कदम मजूर १०.०७.२००५ 
४९ श्री. मौला आब्बास शिकलगार मजूर १०.०७.२००५ 
५० श्री. गणपती केशव निकम मजूर ९.०७.२००५ 

५१ | श्री. तानाजी शामराव जाधव मजूर ७.०७.२००५ 
५२ [al जयवंत यशवंत ठोंबरे मजूर ७.०७.२००५ 
५३ | श्री. संपत दत्तात्रय ठोंबरे मजूर ३१.०५.२०१८ 
५४ [at माधव रामचंद्र जोशी मजूर ३१.०५.२०१८ 
Qu ait. अशोक नरसाप्पा चौगुले मजूर ९०७.२००५ 

५६ |S. बाळासो पांडुरंग कांबळे मजूर ७.०७.२००५ 
५७ । श्री. सर्जराव रामचंद्र आरब्‌ मजूर ७.०७.२००५ 
५८ श्री. बाळासो बंडु प पंप ऑप ३१.०५.२०१८ 
५९ | श्री. प्रकाश काशिनाथ जगताप मजूर ३१.१२.२०१६ 
६० | श्री. शिरीष अनंत कुलकर्णी मजूर ६.०७.२००५ 

६१ | श्री. नामदेव सोपान जाधव मजूर १२.०७.२००५ 
६२ | श्री. बसगोंडा आणा देसाई मजूर ७.०७.२००५ 
६३ ait. सिकंदर अब्बास फव मजूर ३१.०५.२०१६ 
६४ | श्री. शौकतअली Set जुले  |सहा. भांडार ३१.१०.२०१६ 
६५ [at सं बा मिसाळ मजूर ८.०७.२००५ 

६६ [St रमेश हणमंत प मजूर ६.०७.२००५ 

६७ | at. भिमराव बाबुराव बिळासकर पंप ऑप ३१.०५.२०१६ 
६८ ।श्री. नेताजी विष्णु पाटस मजूर ३१.०७.२०१७ 
६९ | श्री. बाबू निवृत्ती पाटस मजूर ३१.०७.२०१७ 
७० | श्री. बाळकू निवृत्ती पाटस्‌ मजूर ३०.०६.२०१९ 
७१ [att बळवंत सुभाष पवार मजूर ६.०७.२००५ 

७२  |श्री.शफोक चॉंदसोमोमीन PRR ३१.०७.२०१४ 
७३ | श्री. बाळकृष्ण राजाराम ऐवले मजूर ९.०७.२००५ 

७४ । श्री. रमेश बाळकृष्ण पाटोळे मजूर ६.०७.२००५ 

७५ ait. निशिकांत हिंदुराव मुळोव पंप ऑप ३१.०७.२०१४ 
७६ a. बळवंत मारुती जाधव मजूर ८.०७.२००५ 

७७ । श्री. अशोक कृष्णा जगदाळे मजूर ३१.०५.२०१९ 
we [श्री.दादासोविठोबामाने AR ३१.०५.२०२० 
७९ । श्रो. प्रताप शामराव जाधव मजूर ३०.०६.२०२१ 
co _श्री.जेडो.कांळे । |मजूर ३१.०७.२०२१ 


८१ | श्री. शहाजी आनंदा आरब मजूर ३१.०५.२०२१ 
८२ (at. आर. के. जगताप मजूर ३१.०५.२०२३ 
८३ | श्री. एस. डी. गडदे मजूर ३१.०५.२०२२ 
८४ [a एम. बो. लां मजूर ३१.०५.२०२३ 
८५ ।श्रो. आर. जी. सदाम |मदतनीस | ३१.०५.२०२३ 
८६ [al पृथ्वीराज रंगराव चव्हाण मजूर ३१.०५.२०२२ 
छ. संभाजीनगर जिल्हा परिषद 
८७ at. एस. डी. गिरी व्हॉल्बमन ३१.०५.२०२१ 
८८ |S. काळु कान्ह राठ पंपचालक ३१.१०.२०२१ 
८९ | श्री. बळीराम खिरा राठ व्हॉल्वमन ३०.०६.२००६ 
go. al. कचरु गंगाधर खर्जुले व्हॉल्वमन ३१.१०.२०२१ 
९१ श्री. फुलाजी बंडु भोटव व्हॉल्वमन १५.१०.२०२० 
९२ al. बाळुबा मोहनाजी ताय व्हॉल्वमन १०.१०.२०१९ 
९३ श्री. एस. ए. जोगदंडे व्हॉल्वमन ३०.०४.२०२२ 
९४ [st अप्पासाहेब बाबुराव नाटकर व्हॉल्वमन ३१.०१.२०२२ 
९८५ [att प्रभु दलसिंग राठ व्हॉल्वमन ३१.१२.२०२१ 
२९६ श्री. अशोक बबन बोरुडे वालमन ३१.०३.२०२२ 
९७ [at एस. बी. भोसले व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२२ 
९८ |श्री. के. आर. आ व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२२ 
९९ [ait बाळासाहेब गोविद आचलारे | RICA ३१.०५.२०२२ 
goo श्री. बी. ए. वेताळ व्हॉल्बमन ३१.०१.२०२२ 
१०१ |श्रो. लखुजी लक्ष्मण बोराडे व्हॉल्बमन ३१.०५.२०२२ 
१०२ | श्री. मच्छिंद्रनाथ भावराव शेवाळे |पंपचालक ३०.०६.२०२२ 
१०३ | श्री. दादासाहेब नारायण आगळे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२१ 
gow | श्री. सुरेश भिमराव गवळ व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२२ 
१०५८५ at. आर. डी. चित्रक व्हॉल्वमन २२.०८.२०२१ 
१०६ [Si एन. एस. म पंपचालक ३१.०३.२०२३ 
१०७ [at बी. एस. जोगदंडे पंपसहायक २८.०२.२०२३ 
१०८ |श्री. आर. एस. फुलसं व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२३ 
१०९ [ame | व्हॉल्वमन ३०.०४.२०२३ 
११० |श्रो. आर. वाय. म व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२३ 
बीड जिल्हा परिषद 
१११ श्री. बी. एम. बोबडे मजूर ३१.१२.२०२२ 
aR श्री. विलासहरिभाऊगिरी PRR ३०.०४.२०१९ 
११३ [aT प्रल्हाद कुंडलिक व parte  _|२३१.०५.२०१० 
ex हारुन पठाण pare | 3.22, 200¥ 
११५ श्री. बसंत माणिक पवार मजूर ३०.०६.२०१४ 
११६ | ait. कोंडिबा तुकाराम गित्ते पंपचालक १.०९.२००६ 
११७ ।श्रो. प्रकाश शंकरराव मोरे मजूर ३०.११.२०१५ 
Be मेश्‍्वर धनप्पा राऊत मिस्त्री | ३१.०५.२०१० 
११९ [Stl पुरी शिवाजी शंकर मजूर २८.०२.२०१९ 
१२० भमाशंकर सदानंदअप्पा मिसाळ ।पंपचालक २८.०२.२००७ 
१२१ श्री. नारायण राम वायबसे पंपचालक ३०.०६.२०१४ 


१२२ | श्र. रामलिंग आन्नप्पा ST ।चौकोदार |३०.११.२०१९ 
gee |श्री. शिवाजी वैजनाथ गौरशेटे  |पंपचालक ३१.०८.२०१९ 
१२४ | श्री. एन. ए. खानापु मजूर ३०.११.२०१३ 
भंडारा जिल्हा परिष 
१२५ aw. आर. मेश्राम व्हॉलमन ३१.०८.१६ 
१२६ (at. एम. एल. मेश्राम व्हॉलमन ३१.०५.१६ 
१२७ | a. पो. एल. लढाईव व्हॉलमन ३१.०७.०४ 
१२८ [श्री.डौ.पो.कोहरे | मजूर ३१.०३.१७ 
१२९ fait. डी. एस. aa मजूर ३०.०६.१३ 
१३० श्री.बो.के.गौपाले thee ३१.०३.१७ 
१३१ lal. बी. एस. बंस पंपसहायक २६.१२.०० 
१३२ [al एस. आर. गोपाले सहा. पंपचालक  ।३१.०३.१६ 
१३३ | श्री. एन. व्ही. गोपाले वसुली कारकून  |३०.०६.१८ 
१३४ । श्री. पी. एम. arg व्हॉलमन ३०.०६.०९ 
१३५ श्री. जी. बो. कढव व्हॉलमन १६.०७.०९ 
१३६ [at एन. एस. आंबेडारे व्हॉलमन ३१.०७.१८ 
१३७ | श्री. आर. एस. बोरव फिटर ३१.०१.१३ 
१३८ [at आर. जे. लांजेव पंपचालक ३१.११.१८ 
१३९ | श्री. ए. डी. ब्राम्हणकर फिटर ३१.०५.०९ 
१४० |श्री. आर. के. परिहार पंपचालक ३१.०८.१७ 
१४१ [at टी. एस. काप व्हॉलमन ३१.०८.१५ 
१४२ श्री. एच. एस. प व्हॉलमन ५.०२.१७ 
१४३ ।श्रो. ए. जी. सलामे |चौकोदार  _ |३१.०१.०० 
१४४ । श्री. पौ. एम. काप फिटर ३१.०८.०८ 
१४५ श्रीके.टी.कोसरे ETT १५.०३.९६ 
१४६ ।श्री. आय. आर. रोकडे पंपचालक ३१.०१.१२ 
१४७ | श्री. एम. टी. आगाश वसुली कारकून  |२८.०२.१० 
१४८ lal. भिमराव मेश्राम कामगार ३१.१२.०९ 
१४९ |श्री. जी. आर. खोब्रागडे फिटर ३०.११.१४ 
१५० | श्री. एन. एस. सुर्यवंशी पंपचालक २८.०२.१० 
१५१ fait. डो. डी. मेश्राम मजूर ३१.१०.१८ 
१५२ । श्री. एफ. जी. रहा पंपचालक ३०.०९.१६ 
१५३ att. सी. एस. प व्हॉलमन ५.०२.१७ 
१५४ । श्री. एन. ई. वासनिक व्हॉलमन १.०६.१६ 
१५५ श्री. पी. जी. रहांगडाले | व्हॉलमन ३१.०८.१६ 
१५६ | श्री. एन. एस. खोब्रागडे फिटर ३१.१०.१२ 
१५७ श्री.जेव्हीमुळे | |पंपचालक ७.०२.१४ 
१५८ श्री. के. के. वर्मा पंपचालक ३०.०६.१७ 
१५९ al. एल. झेड गोंडाणे पंपचालक ३०.०९.१३ 
१६० ail. ओ. एम. तुरकर पंपचालक ३१.०८.१५ 
१६१ [ail पो. एम. नंदेश्व सहा. पंपचालक  ।३१.०८.११९ 
१६२ ।श्री. के. ए. dena पंपचालक ३०.०९.१३ 
१६३ fal. डी. ए. आगाश पंपचालक ३१.०५.०७ 
१६४ श्री.बी.के.परिहार aCe ७.११.९६ 


sd by BALASAHEB B HAJARE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 


BALASAHEB B 
HAJARE 


D: 


(बाळासाहेब बा.हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


